सन 2028-24 करिता वनामती व रामेती 
संस्थांना, लेखाशिर्ष - २४०१ ४२५८ 
(iar) - ३६ - सहाय्यक अनुदाने 
(वेतन) अंतर्गत रु. २,०५,०२,१५०/- इतके 


अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६४/३-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा - 


१. वरिष्ठ प्रशासन नि ळेखा अधिकारी, वनामती, नागपूर यांचे पत्र क्र.वनामती/लेखा-१ 


/अनु.मा./१४३४/२०२४, दि. १५.०४.२०२४ 
२. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३,दि.०१.०४.२०२४ 
३. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.लेखानु-२०२४/प्र.क्र.४७/२-अ, दि.१२.०४.२०२४ 
४. कृषिव पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६४/३-अ, दि.२५.०४.२०२४ 
५. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४ 


६. वरिष्ठ प्रशासन नि ser अधिकारी, वनामती, नागपूर यांचे पत्र क्र.वनामती/ळेखा-१ 


/अनु.मा./२५९५/२०२४, दि. १४.०८.२०२४ 


प्रस्तावना - 


राज्यातील कृषि विकास कार्यक्रमाचे महत्व लक्षात घेऊन कृषि विभागातील तसेच कृषि 
विकासाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना अद्ययावत प्रशिक्षण देण्याचे उद्दीष्ट लक्षात घेऊन 
नागपूर येथे वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यात आली 
आहे. सदरहू संस्था ही राज्यातील शिखर प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित करण्यात आळी असून 
नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, कोल्हापूर व खोपोली येथील सात रामेती या 
शिखर प्रशिक्षण संस्थेच्या संलग्न कृषि व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती) म्हणून घोषित 
करण्यात आल्या आहेत. 


वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, (वनामती), नागपूर ही 
महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देणारी एक अग्रगण्य स्वायत्त संस्था आहे. 
या प्रशिक्षण संस्थेमध्ये महाराष्ट्र शासनाचे गट-ब अधिकारी व गट-क कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण 
कार्यक्रम घेतले जातात व प्रशिक्षणाशी संबंधित सर्व कामे केली जातात. 


सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षाकरिता वनामती व अधिनस्त रामेती अंतर्गत 
अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन लेखाशिर्ष २४०१ ४२५८ (३६) वेतन व (39) वेतनेतर मध्ये 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६४/३-ओ 


रू.४,६६,०७,२२० इतके अनुदान उपलब्ध करुन देणेबाबतचा वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी नि लेखा 
अधिकारी, वनामती, नागपूर यांचेकडून प्रस्ताव संदर्भाधीन दि. १४.०८.२०२४ च्या पत्रान्वये सादर 
केला आहे. 


सन २०२४-२५ करिता वनामती व तिच्या सात संलग्न रामेती संस्थांकरिता, लेखाशिर्ष-२४०१ 
४२५८ (अनिवार्य) - ३१ - सहायक अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत रु.४५.५३ लक्ष व ३६ - सहायक 
अनुदाने (वेतन) अंतर्गत रु.१३६६.८१ लक्ष अशी एकूण रू.१४१२.३४ लक्ष इतकी तरतुद करण्यात 
आलेली आहे. या तरतूदीतून लेखाशिर्ष-२४०१ ४२५८ (अनिवार्य) ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) 
अंतर्गत वित्त विभागामार्फत बीडीएस प्रणालीवर एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ४८ टक्केच्या मर्यादेत 
(रु. ६,५६,०६,८८०/-) निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यामधून संदर्भाधीन क्र.४ येथील 
दि.२५.०४.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी (रु. ४,५१,०४,७३०/-) वगळता 
रु.२,०५,०२,१५०/- (रुपये दोन कोटी पाच लक्ष दोन हजार एकशे पन्नास फक्त) इतके अनुदान 
आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१. वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर व तिच्या सात 
संलग्न संस्थांना सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षाकरिता वनामती व अधिनस्त रामेती अंतर्गत 
अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन करिता रु.२,०५,०२,१५०/- (रुपये दोन कोटी पाच लक्ष दोन 
हजार एकशे पन्नास फक्त) इतके अनुदान आयुक्त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०२४-२५ मध्ये मंजूर केलेल्या अनुदानातून खालील 
लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक- डी-३ 

२४०१,पीकसंवर्धन 

१०९,विस्तार व प्रशिक्षण 

(०१) (४६) वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था,नागपूर व 
तिच्या सात संलग्न संस्थांना सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) 

(दत्तमत) (२४०१ ४२५८) 

३६, सहाय्यक अनुदान (वेतन) 


३. सदरचा निधी खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचना व प्रचलित अटी व शर्तीचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 

४. या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात आलेल्या रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व 

वितरण करण्याकरिता पुढील अधिका-यांना नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन 


निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६४/३-ओ 


अ.क्र. | स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
र्ण आयुक्तालय । आयुक्त (कृषि, कृषि | सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषी, 
स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. | वनामतीस्तर | संचालक, वनामती नागपूर कार्यालयातील वरिष्ठ 
वनामती,नागपूर प्रशासन नि.लेखा अधिकारी. 


षु. 


प्रत- 


सदर वितरीत निधीच्या अंतर्गत झालेल्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाकडे सादर 
करण्याची कार्यवाही CASH), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी 

सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, 
दि.२५.०७.२०२४ च्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८३०१८४३००२६०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO ८५१५० 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f981d5a9fec2e5d5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5420df7cb 
28990d692e36, postalC 


\de=400032, st=Maharasht! 
BANSI RAO KA RAD ) = INumber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A65BFD42747F 199 
5A4F22FDCO240939AAB0835, cn=SANTOSH BANSIRAO KARAD 


2024.08.30 18:43:34 +05'30° 


(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था,नागपूर 
. संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (१० जादा प्रतींसह) 

. सर्व संचालक / सर्व सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 


७. सर्व विभागीय कृषी सह संचालक 
८. कृषि सह संचालक (विस्तार), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 


१०. 


११, 
१२. 
१२३. 


१४ 


प्राचार्य, सर्व रामेती, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती 
नाशिक, नागपूर व खोपोली 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 

वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

कार्यासन 2-31, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

Pras नस्ती ३-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


